हरविलेल्या मुलांच्या बाबतीत अपहरणाचा 
गुन्हा दाखल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०९१२/प्र.क्र.५४/पोल-१३ 


गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 


३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १० एप्रिल, २०१३ 


परिपत्रक:- 


मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या रिट याचिका क्रमांक ७५/२०१२ बचपन बचाओ 


आंदोलन विरुध्द केंद्र शासन व इतर या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १७.०१.२०१३ रोजी 


दिलेल्या निर्देशानुसार आपणास कळविण्यात येते की, १४ वर्षाखालील हरविलेल्या मुलांच्या बाबतीत 


त्यांच्या कायदेशीर पालकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यावर याबाबतची नोंद हरविलेल्या व्यक्तींच्या 


नोंदवहीत न घेता या प्रकरणी थेट अपहरणाचा गुन्हा (एफ.आय.आर.) दाखल करण्यात यावा. सदर 


गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हयाच्या तपासाबाबत योग्य ती कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. सदर 


आदेशा सर्व पोलीस स्टेशनच्या त्वरीत निदर्शानास आणण्यात यावेत. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१३०४१०१७०९१९२८२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque 
Kazi 


| mtilyaz DN: CN = Imtiyaz Mushtaque Kazi, C 
= IN, S = Maharashtra, O = 
Ge Of Mah htra, OU = 
M U 5 htaq U e Government laharashtra, 
K . Reason: | am the author of this 
d t 
az Date: 201 3.04.15 15:05:54 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 


२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सीआरटी-०९१२/प्र.क्र.५४/पोळ-१३ 


३. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव. 


४. मा. मंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा. राज्यमंत्री (गृह), यांचे खाजगी सचिव. 


६. सर्व मंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव. 


७. सर्व राज्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव. 


८. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 


९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१२.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१३.सर्व पोळीस आयुक्‍त. 

१४.सर्व पोलीस अधीक्षक. 


१५.अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


१६.प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


१७.प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) यांचे स्वीय सहायक. 


१८.प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


१९.प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२०.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


२१.सचिव (विशेष), गृह विभाग 


२२.सचिव, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.(प्रसिध्दीसाठी) 


२३.सर्व सहसचिव/उपसचिव, गृह विभाग. 


२४.सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 


२५.निवड नस्ती/पोळ-१३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


